लेखक: एप्रिल जोन्स प्रिन्स 


चित्रे: रॉबर्ट स्क्वायर 





कोण होता फ्रेडरिक डग्लस? 





मराठी अनुवाद: सुश गील मेन्सन 


अनुक्रम 


कोण होता फ्रेडरिक डग्लस? 

लहान वयात गुलाम 

बाल्टीमोर 

पोरुषात पदार्पण 

सुटका! 

अमेरिकेच्या उत्तर भागातील जीवन 
द नॉर्थ स्टार 

उत्तर व दक्षिण भागांमध्ये युद्ध 
मार्शन डग्लस 


कालानुक्रम 


कोण होता फ्रेडरिक डग्लस? 


फ्रेडरिक उग्लस गुलाम म्हणून जन्मला. तो एका 
गोऱ्या माणसाची मात्रमत्ता होता, घोडे आणि 
नांगरांसारखा. लहानपणापासूनच त्याच्या मनात येई, 
“आपण गोऱ्या लोकांसारखे बुद्धिमान आणि बलवान 
नाही का? आपण स्वातंत्र्याला लायक नाही का? 


1818 मध्ये जेव्हा 

फ्रेडरिकचा जन्म झाला 

तेव्हा अमेरिकेच्या 
दक्षिण भागातील 
राज्यांमध्ये 15 लाख 
काळे गुलाम होते. 
त्यांपैकी बहुसंख्यांना 
लिहिता-वाचता येत 

नव्हते. कारण 
गुलामांनी शिकणे हे 
बेकायदेशीर होते. पण 
फ्रेडरिक स्वत:च लिहा- 
वाचायला शिकला. 








त्याकाळी सहसा गुलाम सुटका करून घेण्यासाठी 
स्वत:चा जीव धोक्यात घालू पाहात नसत. कारण 
गुलामाने पळून जाणेही बेकायदेशीर होते. पण 
फ्रेडरिकने स्वत:ची सुटका करून घेतली व त्याबरोबरच 
इतर अनेक गुलामांनाही पळून जाण्यास मदत केली. 


पळून गेलेले गुलाम गुलामगिरी प्रथेविरुद्ध तोंडातून 
ब्र काढत नसत. असे करणे धोक्याचे असे. 





पण फ्रेडरिकने 
विरोधाचा आवाज 
उठवला. त्याने शब्द 
हेच आपले हत्यार 
बनवले आणि 
आयुष्यभर सर्वाना 
समान हक्‍क मिळावा 
म्हणून संघर्ष केला. 
फ्रेडरिक अमेरिकेचा 





नागरी हक्क चळवळीचा 


जनक होता. 


प्रकरण 1 


लहान वयात गुलाम 





'* 
े चळ ण १ क 1. ,*> 0. हू ("> ी 
ह ् क द जे क 
»*% १५ 


फ्रेडरिक डग्लस या नावाने प्रसिद्ध झालेल्या व्यक्तिचा 
जन्म 1818 मध्ये अमेरिकेच्या मेरीत्ंड राज्याच्या पूर्व 
किनाऱ्यावर ओंडक्यांनी बनलेल्या एका झोपडीत झाला. 
जन्मावेळी त्याचे नाव होते, फ्रेडरिक ऑगस्टस वाशिंग्टन 
बेली 


फ्रेडरिकची आडे हॅरियेट एक गुलाम होती. त्यामुळे 
तिचा मुलगा फ्रेडरिक जन्मानेच गुलाम होता. त्याच्या 
मालकाचे नाव होते, अरॉन अँथनी त्यांचे गुलाम त्यांना 
कॅप्टन अथनी वा मोठे मातवक म्हणत. 


व 


फ्रेडरिकचे वडील कोण होते? कदाचित कॅप्टन अँथनी! 
पण हा फक्त तर्क आहे, कारण या गोष्टीची निश्चित 
माहिती उपलब्ध नाही. 


कॅप्टन अथनी यांची तीन शेते होती आणि तीस 
गुलाम. पण ते एक श्रीमंत जमीनदार एडवर्ड लांइड यांचे 
शेतही सांभाळत. लॉइड कुटुंबाकडे तेरा शेते आणि 
पाचशेपेक्षा जास्त गुलाम होते. केप्टन अंथनी हे लॉइड 
यांच्या एका शेतात, के हाऊस येथे राहात. त्यांचे काही 
गुलामही तिथेच राहात. फ्रेडरिकचे कुटुंब आणि इतर 
गुलाम दुसऱ्या शेतात राहात. 





फ्रेडरिकची आई कॅप्टन अथनी यांच्या शेतात वा 
शेजारच्या शेतात उशीरापर्यंत काम करत असे. शेजारी 
तिला भाडेतत्वावर कामाला ठेवत असत. फ्रेडरिक 
आयुष्यभरात फक्त चार-पाच वेळाच आपल्या आईला 
भेटला असेल. तो आपत्रे आजोबा-आजी आयझॅक आणि 
बेट्सी बेली यांच्याकडे वाढला. आयझॅक एक मुक्त काळा 
माणूस होता, पण बेट्सी गुलाम होती. आपली अनेक 
नातवंडे स्वत:च्या पायावर उभी राहीपर्यंत त्यांचा 
सांभाळ करणे हेच तिचे काम होते. 








फ्रेडरिकचे बालपण आनंदात गेले. त्याला 
गुलामगिरीबद्दल माहितीही नव्हती. नजिकच्या एका 
कालव्यात तो मासे पकडत बसत असे वा खारींची 
लगबग बघत असे. त्याचे आजी-आजोबा खिडकी 
नसलेल्या एका छोट्याशा खोलीत राहात. त्या 
खोलीच्या फरशा मातीच्या होत्या. खोलीचे धुरांडे 
माती आणि चाऱ्याने बनले होते. पण फ्रेडरिकसाठी ते 
एखाद्या महालापेक्षा कमी नव्हते. 


वे हाऊसचे नदीकिनारी असलेले मोठे शेत एका 
गावाइतकेच मोठे गोदाम होते. तिथे गोदामे, तबेल्रे, 
स्वयंपाकघरे, लोहार आणि चांभाराची दुकाने आणि 
बरेच काही होते. कॅप्टन अथनी याच परिसरातील 
एका इमारतीत राहात. 








- ठु 
क ळखप “*... 
१४५०-०४; च ही पाना 


भं क. | 





एके दिवशी बेटसी त्याला काम देण्यासाठी कॅप्टन 
अँथनीकडे निघाली. तिने लहानग्या फ्रेडरिकला तिथे 
जाण्याचा हेतू सांगितला नाही. बारा मैल पायी 
चालताना आजीने अनेकदा फ्रेडरिकला आपल्या 
खांद्यावर बसवून प्रवास केला. 

दुपारच्या रणरणत्या उन्हात ते एका दिमाखदार 
इमारतीपाशी पोहोचले. फ्रेडरिकने अशी इमारत कधी 
पाहिली नव्हती. वे हाऊस पांढरेशुभ्र होते, घरात 
मोठमोठे खांब होते आणि समोर लुसलुशीत गवताचे 
कुरण होते. (5) 








अमेरिकेतील गुलामगिरी प्रथा 


अमेरिकेच्या इतिहासात वसाहतींच्या सुरुवातीच्या 
काळापासून गुलामगिरी प्रथा प्रचलित होती. 1619 मध्ये 
पश्चिम आफ्रिकेतील काही काळ्या लोकांचे अपहरण करून 
त्यांना अमेरिकेच्या व्हर्जिनिया राज्यात आणण्यात आले. 
पुढील दोनशे वर्षे अशा प्रकारे आणलेल्या गुलामांची खरेदी- 
विक्री, त्यांचा व्यापार सुरू राहिला. 1808 मध्ये ही प्रथा 
बेकायदेशीर ठरवण्यात आली. यानंतर, अमेरिकेत गुलाम 
आणण्यावर बंदी आणण्यात आली. पण तोवर आधीपासून तिथे 
असलेल्या गुलामांना मुले झाली होती. 1860 सात्री गहू, 
तांदूळ, कापूस, तंबाखू, साखर अशी मुबलक पिके घेणाऱ्या 
दक्षिणेकडील राज्यांतील लोकांची सारी भिस्त गुलाम मजुरांवर 
होती. उत्तरेकडील भागातील शेते लहान होती. तिथे गुलामांची 
फारशी गरज नव्हती. त्यामुळे आणि इतर काही कारणांमुळे 
तेथील गुलामगिरी प्रथा ७... लोप पावत चालली. 


(वा १, जारे * 








वे हाऊसला पोहोचल्यावर मस्तीखोर मुलांनी 
फ्रेडरिकला घेरले. आजीने त्याची ओळख त्याच्या 
थोरल्या भावाशी आणि दोन बहिणींशी करून दिली. 
बेट्सीने फ्रेडरिकला गुलाम मुलांशी खेळायला प्रोत्साहन 
दिले. 


(_11_) 


फ्रेडरिक अनिच्छेनेच त्यांच्याशी खेळू लागला. काही 
वेळाने एक मुलगा त्याच्याकडे आला आणि म्हणाला, 
“फ्रेड, फ्रेड! आजी निघून गेली!” हे ऐकून फ्रेडरिक 
स्वयंपाकघराकडे धावला. बेट्सी खरोखरच त्याला 
सोडून गेली होती. नंतर या घटनेविषयी फ्रेडरिकने 
लिहून ठेवले, “माझं हृदय छिन्नविछिन्न झालं. मी 
जमिनीवर पडलो आणि हुंदके देऊन रडू लागलो.” 
गुलामगिरी प्रथेतील क्रुरता त्याने प्रथमच अनुभवली 










। ._ __ काही दिवस 
“ गेले. एके 

सकाळी फ्रेडरिक 
स्वयंपाकघरातील 
कठीण फरशीवर 


झोपला होता. 


अचानक त्याची आत्या हेस्टरच्या किचाळण्याने 
त्याला जाग आली. मोठे मालक तिला चाबकाने फटके 
मारत होते, कारण तिने तिच्या हि वेळ 
घालवला होता. | । ल्क 
खोलीच्या दरवाजातीतल ] | ् 
फटीतून फ्रेडरिकने हे दश्य .॥॥| . 
पाहिले, जे तो कधीही विसरू || 
शकला नाही. । भा | | | 
त्या दिवसापासून फ्रेडरिकला , (१ > | 
गुलामगिरी प्रथेबद्दल घृणा 





वाटू लागली. 


*ॉककती20१४/७१/० ” 


शेतातील कष्टाची कामे करण्यास फ्रेडरिक लहान 
होता. त्यामुळे त्याला गायी, कोंबड्या राखण्याचे, 
अंगण स्वच्छ करण्याचे काम देत. ही कामे कठीण 
नव्हती, निदान सूर्योदयापासून सूर्यास्तापर्यंत फावडा 
चालवणे, पेरणी करणे, तण उपटणे, कापणी करणे 
या कामांपेक्षा सोपीच होती. 





त्याला मारही पडत नसे फारसा. पण त्याला नेहमी 
सर्दी आणि भूक सतावत असे. “कडक उन्हाळा असो 
की गारठणारी थंडी, मी जवळजवळ नागवाच 
असायचो. माझ्या अंगावर गुडघ्यापर्यंत लोंबणारा एक 
कपडा असायचा फक्त. ना बूट होते, ना मोजे, ना 
जॅकेट, ना पॅट,” फ्रेडरिकला ते दिवस आठवतात. तो 
स्वयंपाकघराच्या खोलीत बिछाना आणि 
घोंगडीशिवायच झोपत असे. गारठलेल्या रात्री उब 
मिळावी म्हणून तो एका पोत्यात शिरत असे. 


(३ 
4“ 


पण भूक यापेक्षाही वाइट होती. केटी आण्टी ही 
एक कठोर हदयाची गुलाम होती. ती गुलाम मुलांना 
सांभाळत असे. ती मक्‍याची डाळ शिजवून फरशीवर 


ठेवलेल्या एका लांबलचक परातीत टाकत असे. 
मोठी, ताकदवान मुले बरेचसे अन्न झडप घालून 
हिसकावून खात असत. हे अन्न कुणालाही पुरत 


नसे. 





कधीकधी फ्रेडरिकचे पोट खूप रिकामे असे. 
आण्टी केटी कॅप्टन अंथनीच्या कुटुंबासाठी 
स्वयंपाक करत असे, तेव्हा ती अन्नाची शिते 
बाहेर फेकत असे. ती खाण्यासाठी फ्रेडरिक प्रसंगी 
कुत्र्यांनाही भिडत असे. 


एके दिवशी आण्टी केटीने 


फ्रेडरिकला दिवसभर उपाशी ठेवले. त्या 
रात्री त्याने मक्‍याच्या बोंडातून काही 
दाणे काढले आणि तो ते आगीवर भाजू 
लागला. त्याचवेळी त्याची आई त्याला 
भेटायला आली. तिला हे कळले तेव्हा 
ती नाराज झाली. ती आण्टी केटीला 
खूप काही बोलली आणि फ्रेडरिकला 
बदामाच्या आकाराचा आलं घातलेला 


केक खायला दिला. आईसोबत 


असताना फ्रेडरिकला राजा असल्यागत 
वाटू लागले. पण सकाळी आई निघून 
गेली. यानंतर फ्रेडरिकने तिला पुन्हा 
कधीच पाहिले नाही. थोड्याच काळात 
त्याच्या आईचा मृत्यू झाला. फ्रेडरिकला 
हे कळवण्याची तसदी कुणीच घेतली 
नाही. त्याला ही गोष्ट फार उशीराने 


कळली. 


पण पुढे भविष्यात त्याचे चांगले 


दिवस यायचे होते. 


पज 





प्रकरण 2 


बाल्टीमोर 


वे हाऊसमध्ये फ्रेडरिक हा कॅप्टन अथनीची 
मुलगी ल्युक्रेशियाची छोटी मोठी कामे करत 
असे. तो कधी खूप भुकेला असायचा तेव्हा 
लुक्रेशियाच्या खिडकीखाली उभा राहून गाणे गाई. 








कॅप्टन थॉमस ऑल्ड 


ल्युक्रेशिया त्याला 
गाण्यासाठी पावाचा 
तुकडा देत असे. तिची 
ही सहानभती छोट्या 
%.  फेडरिकच्या काळोख्या 
आयुष्यातील उषेचा 
एक किरणच होता. 


फ्रेडरिकला वे हाऊसमध्ये येऊन दोन वर्षे झाली 
तेव्हा ल्युक्रेशिया आणि तिचे पती थॉयस ऑल्ड 
यांनी त्याला मेरिलॅड राज्यातील बाल्टीमोर शहरात 
पाठवले. तिथे तो थॉमसचा भाऊ ह्य आऑल्ड आणि 
त्यांची पत्नी सोफिया यांच्याकडे राह लागला. तिथेही 
तो बारीकसारीक कामेच करत असे. तो त्यांच्या 
दोन वर्षाच्या मलाला, टॉसीला सांभाळ लागला. तिथे 
फ्रेडरिक खूप खुश होता. तो फक्त आठ वर्षांचा होता, 
पण जिज्ञासू होता, हुशार होता. तो नेहमी मोठ्या 
शहरांतील जीवनाचा दि करत असे. 


बाल्टीमोरला निघण्याआधी फ्रेडरिकने तीन दिवस 
नजिकच्या कालव्यात घासून पसून स्नान केल्ले होते 
ल्यक्रेशियाने त्याला घालायला त्याच्या आयणष्यातील 
पहित्लीवहिली पॅट दिली होती. 


न क >. 


एयर एप त. 


1001110011) (डो 


८ त, 
1 शः 1 डु र प र 1 
भय ढल व ल ग र्न र टं क क्ट जु डी 
ी ] 
८0. ह कण 


7. फाडणे, . 
वेस्ट व्हर्जिनिया 
क क][प्मापाा. 
व्हर्जिनिया 


अलका ल २१. 


नॉर्थ कॅरोलिना ह क 





डा 





हत टात | र. 


मग एकदा शनिवारी सकाळी फ्रेडरिक वे 
हाऊसच्या घाटावर उभ्या असलेल्या एका जहाजात 
बसला. त्याला आशा होती की आता त्याला 
आयुष्यभर शेतात गुलामी करावी लागणार न 











गावातून आलेल्या एका मुलाला बाल्टीमोर 
गोंधळात टाकणारे शहर होते. साठ हजार 
लोकसंख्या असल्यामुळे ते अमेरिकेतील एक फार 
मोठे शहर होते. तेथील विटांनी बनलेल्या उंच 
इमारती आकाशात शिरल्यागत वाटत. मालाने 


भरलेल्या मोठ्या गाड्या तेथील रहदारीच्या व्यस्त 
रस्त्यांवरून धावत. विटांनी बनलेले पदपथ सूर्याच्या 
उष्णतेने तापत असत. त्यावर चालून फ्रेडरिकच्या 
अनवाणी पायांवर फोड आले. 





जहाजावरील एका नोकराने फ्रेडरिकला त्याच्या 


नव्या घरी नेले. ऑल्ड कुटुंब त्याला दारातच 
भेटले. लहानग्या टॉमीचा तर त्याला लगेच लळा 
लागला. सोफियाच्या डोळ्यातील दयाळू भाव पाहून 
त्याला आश्चर्य वाटले. श्रीमती ऑल्डकडे त्याआधी 
गुलाम नव्हते. त्यामुळे त्या फ्रेडरिकला त्यांच्या 
मुलासारखेच वागवू लागल्या. आयुष्यात 
पहिल्यांदाच फ्रेडरिक बिछान्यात चादर अंगावर 
ओठून झोपला. त्याला खायला ताजे पाव आणि 
घालायला स्वच्छ कपडे िव्याली । 





त्याला पुस्तके नावाची काही गोष्ट असते हे तिथेच 
कळले. त्याने आपल्या मालकिणीला त्याला वाचायला 
शिकवण्यास सांगितले. सोफियाने त्याला शिकवलेदेखील. 
फ्रेडरिक हुशार होता. तो संपूर्ण वर्णमाला शिकला आणि 
छोटे शब्द वाचू लागला. त्याची प्रगती बघून सोफियाला 
त्याचा अभिमान वाटला आणि त्यांनी आपल्या पतीला 
त्याबद्दल सांगितले. 

ह्यू ऑल्डने तात्काळ प्रतिक्रिया देत आपल्या पत्नीला 
सावध केले की तिने फ्रेडरिकना आणखी शिकवू नये. कारण 
असे करणे बेकायदेशीर होते आणि गुलाम शिकले तर ते 
करतील. 


ऑल्ड यांचे म्हणणे रास्त होते. ज्ञानात खूप 
ताकद असते, हे एव्हाना फ्रेडरिकला उमगले होते. 
“त्या क्षणापासून मला गुलामगिरीतून सुटका करून 
घेण्याचे मार्ग दिसू लागले,” फ्रेडरिकने लिहून ठेवले. 


यानंतर काही कामासाठी बाहेर जाताना फ्रेडरिक 
सोबत एक पुस्तक आणि पावाचा तुकडा घेऊन जाऊ 
लागला. आपले काम लवकर आटपून तो कुणा 


आपल्याकडील पाव 
देऊन तो त्या 
मुलाकडून पुस्तकातील 
धडा शिकू लागला. 
वयाच्या बाराव्या वर्षी 
फ्रेडरिकने पन्नास 
सेंटमध्ये आपत्नरे पहिल्रे 
पुस्तक खरेदी केले. हे 
पैसे त्याने रस्त्यावर 


भुकेल्या गोऱ्या मुलाला ९ ओधत फिरू लागला. 


बुटपॉली 1] करून 
कमावले होते. 





द कोलंबियन ऑरेटर नावाच्या या पुस्तकात अनेक प्रसिद्ध 
लोकांची भाषणे संपादित केली होती. यांतील एका भाषणात 
एक मालक आणि त्याचा गुलाम यांच्यामधील संवाद होता. 
त्यात गुलामाने गुलामगिरी प्रथा चुकीची आहे, याच्या 
समर्थनार्थ अनेक कारणे दिली होती. गुलामाचे मुद्दे इतके 
अचूक होते की शेवटी मालकाने त्याला मुक्त केले होते. 
फ्रेडरिक त्या गुलामाचे भाषण पुन्हा पुन्हा वाचू लागला. पण 
त्याचे स्वत:चे स्वातंत्रय (77) मात्र अद्याप दूरच होते. 








ऑल्ड कटंबाच्या घरी फ्रेडरिकला एक नवा शब्द समजला 


- निर्मूलन. त्याला त्याचा अर्थ कळला नाही. मालक ह्यू आणि 
त्यांचे मित्र गलामगिरी प्रथेबद्दल बोलत तेव्हा हा शब्द 
ऐकायला मिळत असे. शब्दकोश पाहिल्यावर फ्रेडरिकला 
कळले की निर्मूलन म्हणजे एखादी गोष्ट संपूर्णपणे नष्ट करून 
टाकणे. यानंतर त्याला एक वृत्तपत्र मिळाले. त्यात गुलामगिरी 
प्रथेचे निमूलन यावर एक लेख होता. तो वाचून त्याला कळले 
की असेही काही लोक आहेत ज्यांना गुलामगिरी प्रथा 
संपवायची आहे (त्यांना निमूलनवादी म्हणत) आणि 
उत्तरेकडील राज्यांत असे काही लोक आहेत जे गुलामांना 
पलायन करण्यात, त्यांची सुटका करण्यात मदत करतात. ही 
बातमी फ्रेडरिकसाठी वितल्रक्षण होती. 


4. 





इथून पळून उत्तरेकडील राज्यांत जावे, असे फ्रेडरिकला 
वाट लागले. त्यावेळी तो फक्त तेरा वर्षाचा होता. अशी काही 
योजना बनवण्याचे ते वय नव्हते. पण त्याच्या मनात 
आशेचा अंकुर उमलला. पळून जाण्याआधी त्याला एक 
महत्त्वाचे कामे पूर्ण करायचे होते. त्याला लिहा-वाचायला 
शिकायचे होते. शिकल्यावर तो मालकाच्या परवानगीची 
नकली कागदपत्रे बनवू शकला असता. यामुळे त्याला 
उत्तरेपर्यंतचा प्रवास सुरक्षितपणे करता आला असता. 
फ्रेडरिक पदपथावर आणि भिंतींवर खडूने लिहून अक्षरांचा 
सराव करू लाग्रल़ा 


फ्रेडरिक टॉमीच्या जुन्या पुस्तकातून अक्षरे 
उतरवून काठू लागला. सगळे कुटुंबीय झोपी 
गेल्यानंतर रात्री उशीरा तो लिहायचा सराव करू 
लागला. लिखाणात कुशल होण्यात त्याला अनेक 
वर्षे लागली. पण शेवटी तो लिहायला शिकलाच. 


प्रकरण 3 


पोरुषात पदार्पण 


फ्रेडरिक बाल्टीमोरमध्ये होता त्याच काळात कॅप्टन 
अँथनीचा मृत्यू झाला. आता फ्रेडरिक ल्युक्रेशिया आणि 
त्यांच्या पतीची मालमत्ता झाला. पण काही काळानंतर 
ल्युक्रेशियाचाही मृत्यू झाला. 


फ्रेडरिक पंधरा वर्षांचा होता तेव्हा ह्य आणि थॉमस 
ऑल्ड यांच्यात वाद झाला. थॉमसने फ्रेडरिकला पोर्ट 
ऑफ योंट मायकेल्स या आपल्या शहरात पाठवण्यास 
सांगितले. ही जागा फ्रेडरिकच्या जन्मस्थानानजिक 
होती. 


फ्रेडरिकसाठी ही बातमी चांगली नव्हती. थॉमस 
ऑल्ड खूप कंजष मालक होता. त्याच्या गोदामात 
भरपूर अन्न सडत असताना फ्रेडरिक आणि इतर 
ग॒लामांना त्याच्याकडे खाण्यापिण्यासाठी भीक मागावी 
किवा चोरी करावी लागत अरे 


अनेकदा फ्रेडरिक आपल्या मालकाच्या घोड्याला 
पळून जाऊ देत असे. यानिमित्ताने त्यालाही 


घोड्यामागे पळता येत असे. त्या घोड्याला 
शेजाऱ्याचे कुरण आवडत असे आणि तेथील 
नोकराकडून फ्रेडरिकला खायला पाव मिळत असे. 





मालक थॉमसला फ्रेडरिकच्या या युक्त्या उमगल्या 
होत्या. शहरी जीवनाने फ्रेडरिकला बिघडून टाकले 
आहे, असे त्याला वाटत होते. 


फ्रेडरिकला आज्ञापालन शिकवण्यासाठी मालक 
थॉमसने एका कठोर व्यक्तिची नेमणूक केली. त्याचे 
नाव होते, एडकर्ड कोके कोवेने चेसापीक 
किनाऱ्याजवळ एक शेत भाड्याने घेतले. 


तिथे तो फ्रेडरिक आणि इतर गुलामांकडून प्रत्येक 





क्रतुत रात्री उशीरापर्यंत कठोर मेहनत करवून घेऊ 
लागला. 


32 33.) 


हे दिवस आठवून फ्रेडरिक म्हणतो, 'शेतात काम करत 
असताना गर्मी काय, थंडी काय, पाऊस काय, गारा काय 





आणि हिमवर्षाव काय! सगळं सारखंच वाटायचं.” 


ऑगस्ट महिन्यातील एके दिवशी फ्रेडरिक आणि 
काही इतर गुलाम गहू आणि त्याचा भुसा अलग करत 
होते. तीव्र उष्णता आणि अती श्रमाने अचानक 
फ्रेडरिकला चक्कर आली, तो थरथरू लागला आणि 
बेशुद्ध होऊन जमिनीवर पडला. कोवेने लगेच त्याला 
लाथा घातल्या आणि काम करायला सांगितले. फ्रेडरिक 
उठ शकला नाही तेव्हा कोवेने एका लाकडी बांबूने 
फ्रेडरिकच्या डोक्यावर वार केला. फ्रेडरिकचे डोके फुटले 
आणि रक्त वाहू लागले. पण कोवे त्याला लाथा घालत 
34 राहिला, त्याच्यावर ओरडत राहिला. शेवटी थकून 
कोवेने फ्रेडरिकला सोडून दिले. 





यानंतर काही दिवसांनी, एकदा सकाळी फ्रेडरिक घोडे 
सांभाळत होता तेव्हा अचानक त्याला त्याच्या घोट्याजवळ 
एक दोरखंड असल्याचे जाणवले. कोवेला आपल्याला 
पाडायचे आहे, हे त्याच्या लक्षात आले. फ्रेडरिकच्या अंगात 
काही संचारले. त्याच्याकडून अक्षरश: जनावरासारखे काम 
करून घेतले जात होते. फ्रेडरिकने कोवेची मान गच्च 
पकडली, अजिबात ढिली न करता. गुलामाने गोऱ्या 
माणसावर हल्ला करण्यासारखी घटना क्वचितच घडत 
असे, त्यात धोका असे. 


दोन तास एकमेकांशी झटापट केल्यावर कोवेने गुडघे 
टेकले. यानंतर त्याने कधीच फ्रेडरिकवर हात 
उचलण्याची हिंमत केली नाही. 


ही झटापट फ्रेडरिकच्या आयुष्याला कलाटणी देऊन 
गेली. “या घटनेआधी मी काहीच नव्हतो, आता मी मर्द 
बनलो,” त्याने लिहून ठेवले. गुलामगिरीतून मुक्त 
होण्याची त्याची इच्छा आता अधिकच तीव्र झाली. 


ह शा 
क” 
% रे 





> 


कोवेसोबत एक वर्ष घालवल्यानंतर फ्रेडरिकला नजिकच्या 


विल्यम फ्रीलॅड यांच्या शेतात काम करण्यास पाठवण्यात आले. 


फ्रीलॅड हेसुद्धा आपल्या गुलामांकडून कठोर मेहनत करून घेत, 
पण सूर्यास्तापर्यंतच. ते गुलामांवर चाबूक उगारत नसत. काम 
करण्यासाठी ते गुलामांना चांगली अवजारे देत आणि भरपेट 
जेवणही देत. 


फ्रेडरिकने फ्रिलँड यांच्या शेतात घालवलेल्या दिवसांत काही 
घनिष्ट मित्र जोडले. काही दिवसांनंतर, तो रविवारी आणि 
आठवड्यातील तीन रात्री या मित्रांना गुपचुप वाचायला शिकवू 
लागला. खरंतर, या कृत्यासाठी त्याला पाठीवर चाळीस 
चाबकाचे फटके ही शिक्षा मिळू शकली असती. म 







* नधी क "जर 2 "२३५. 1). 
» १ हि 
ह | >“ श्र टॅ र .) 
र “ च १ क | 
*» ्ि 
0 4 -- (८ जौ “१, र क या 
«, 1.“ प 
> & ) 


र्क टॅ [१ ४ 2.1 0-0, ८ “1 
- शः 10700 च्द, 
| ह नो डा. ३ :) वी ि 


फ्रेडरिकच्या या शाळेत चाळीपेक्षा जास्त विद्यार्थी झाले. 
वयाच्या अठराव्या वर्षी फ्रेडरिक पळुन जायची योजना 
बनवू लागला. पण त्याला आपल्या मित्रांना मागे सोडायचे 
नव्हते. त्याने त्यांना आपत्लरी योजना सांगितली. चार मित्र 
त्याला साथ द्यायला तयारही झाले. ईस्टरच्या आठवड्यात 
एक नाव चोरून सत्तर मैलावरील वेसापीक बे वस्तीत 
पोहोचायचे आणि तिथून चालत एखाद्या स्वतंत्र राज्यात 
जायचे, असे त्यांनी ठरवले. फ्रेडरिकने आपली आणि 
आपल्या मित्रांची खोटी कागदपत्रे बनवली. त्यात या 
सर्वाना बाल्टीमोरला जायची परवानगी दिलेली होती 





9 


फ्रेडरिकने खोट्या ओळखपत्रावर विल्यम हॅमिल्टनची 
सही केली होती. हॅमिल्टन हे त्याच्या एका गुलाम मित्राचे 
मालक होते. ईस्टरचा शनिवार उजाडला. सकाळी सकाळी 
नेहमीसारखे सर्व गुलाम शेताकडे निघाले. का कोण जाणे, 
पण आपले गुपीत कुणीतरी फोडलेय असे फ्रेडरिकला वाटू 
लागले. काही वेळाने घोड्यावर स्वार झालेली चार गोरी 
माणसे तिथे आली. संशय असलेल्या पाच गुलामांना 
त्यांनी बांधून फरफटत पंधरा मैल दूर तुरुंगात नेले. 








गुलामांच्या पत्रायनाच्या योजनेचा एकमेव पुरावा 
होता, फ्रेडरिकने बनवलेत्रे खोटे ओळखपत्र. त्याने आपले 
ओळखपत्र अटक होण्याआधीच जाळून टाकले होते. 
आपल्या मित्रांनी आपापली ओळखपत्रे न्याहरीसोबत 
चावून खावीत, असे त्याने त्यांना कुजबुजत सांगितले. 


ईस्टरच्या सुट्ट्या संपल्यावर, फ्रेडरिकच्या मित्रांना 
त्यांच्या मालकांनी सोडवत्रे आणि आपल्यासोबत नेले. 
पण फ्रेडरिकला आणखी एक आठवडा तुरुंगात काढावा 
लागला. तेव्हाच नशीबाने त्याला साथ दिली. 


(1!) 


त्याचे मालक थॉमस तिथे आले. ते फ्रेडरिकला 
बाल्टीमोरला त्यांच्या भावाकडे, ह्यूकडे पाठवायच्या 
विचारात होते. त्यांनी फ्रेडरिकला आश्वासन दिल्रे 
की त्याने एखादा धंदा शिकून घेतला आणि योग्य 
वर्तन केले तर तो पंचवीस वर्षांचा झाल्यावर 
त्याला मुक्त केले जाईल. “या आश्वासनात एकच 
उणीव होती. हे आश्वासन कधीच खरं ठरणार 
नव्हतं,” फ्रेडरिकने लिहून ठेवले. 


प्रकरण 4 
सटका! 
ड्े 


फ्रेडरिक आता सहा फूट उंच, धडधाकट आणि हुशार 
माणूस बनला होता. मालक ह्यू त्याला बाल्टीमोर येथील 
अनेक कारखान्यांत कामासाठी पाठवू लागले. कामात 
पडेल ती मदत तो करू लागला. “फ्रेड, रोलर आण इथे! 
फ्रेड, ताजे पाणी घेऊन ये! फ्रेड, हे ओंडके करवतीने 
काप!” आठ महिने फ्रेडरिकने मुक्त काळ्या-गोऱ्या 


मजुरांसोबत काम केले. 





जहाज दुरुस्तीच्या एका कारखान्यात फ्रेडरिकने पण फ्रेडरिकने हे आव्हान पेलले आणि दर 

जहाजाला पडणाऱ्या भेगांची दुरुस्ती शिकून घेतली. आठवड्याला तो काही पैसे साठवू लागला. 
वर्षभराने तो आठवड्यात नऊ डॉलर कमवू लागला. 
पण हा सगळा पैसा मालक ह्यूला मिळत असे. 
आपल्या मेहनतीची कमाई मालक लुटत आहेत असे 
फ्रेडरिकला वाटू लागले. हे पैसे मालकाने कमावले 

नव्हते, मग त्याच्या खिशात का जावेत? याचे कारण 
होते, गुलामगिरी. या परिस्थितीतून सुटका करून 
घेण्याचा एकच उपाय होता, पलायनाची योजना. 


पण पत्रायनाआधी, फ्रेडरिकला पैसे साठवायचे 

होते. त्याने मालक ह्यूना कसेतरी मनवले की तो 
स्वत:साठी काम शोधेल, स्वत: खाण्यापिण्याची 
सामग्री आणि अवजार खरेदी करेल, राहायच्या जागेचे 
भाडेसुद्धा देईल. यासाठी आठवड्याला सहा डॉलर खर्च 
आला असता. हे पैसे मालक ह्यू यांना द्यावे लागणार 

नव्हते. शिवाय तो दर शनिवारी मालक ह्यूला तीन 
डॉलर देणार होता. मालकाला हा प्रस्ताव आवडला. 
कारण यात त्याचा फ्रेडरिकवर होणारा खर्च वाचणार 
होता. अर्थात, आठवड्यात सहा दिवस काम करणे 
आणि इतर छोटीमोठी कामेसुद्धा शोधणे हे फ्रेडरिकला ्ः 
सहजसोपे जाणार नव्हते. 





या दरम्यान 
फ्रेडरिकची भेट अला 
मरे या एका मुक्त 
कृष्णवर्णीय स्त्रीशी 
झाली. ती एका श्रीमंत 
गोऱ्या कुटुंबाचे घर 
सांभाळण्याचे काम 
करत होती. 


एकदा फ्रेडरिक मालक ह्यू यांना वेळेवर पैसे देऊ 
शकला नाही. नाराज ह्यू यांनी त्याला स्वत: काम 
शोधण्यास मनाई केली. यामुळे फ्रेडरिकला पुन्हा 
मालकाच्या घरीच राहाणे बंधनकारक झाले. ही गोष्ट 
त्याला सहन झाली नाही. 


आपली बचत आणि अँनाकडून थोडी मदत मिळवून 
त्याने उत्तरेकडील एखाद्या राज्यात पळून जायची योजना 
बनवली. 3 सप्टेंबर 1838 या दिवशी पत्रायन करायचे 
त्याने ठरवले. अनाने काही दिवसांनंतर त्याला जाऊन 
मिळायचे असे ठरले. 





पत्रायनाची तारीख जवळ आली तसे फ्रेडरिकची 
चिंता वाठू लागली. पुन्हा पकडले गेलो तर 
आपल्याला दक्षिणेत दूर कुठेतरी विकतील अशी 
भीती त्याला वाटत होती. तिथून पलायन करणे 
अवघड बनले असते. अँनाने फ्रेडरिकला खलाशाचे 
कपडे मोठ्या काळजीपूर्वक शिवले. 





सोमवारी सकाळी फ्रेडरिक नेहमीसारखा ऑल्ड 
कटंबाच्या घरून कामावर जायला निघाला. पण जहाज 
कारखान्यात जाण्याऐवजी तो बाल्टीमोरहून उत्तर 
भागात जाणाऱ्या ट्रेनमध्ये बसला. त्याने लाल शर्ट 
घातला होता, गळ्यात सैलसर काळा टाय लावला होता 
आणि डोक्यावर खल्ाशांची टोपी घातली होती 





आपण मुक्त माणूस आहोत याचा पुरावा 


दाखवण्यासाठी त्याच्याकडे एका खलाशी मित्राची 
कागदपत्रे होती. त्यात त्याच्या मित्राचे वर्णन होते 
त्या मित्राच्या त्वचेचा वर्ण जास्त काळा होता. कणी 
बारकाईने तपासले असते तर फ्रेडरिकचे पितळ उघडे 
पडत्रे असते आणि त्यात्रा अटक झाली असती. 


ट्रेनमध्ये कंडक्टरने त्याच्याकडे तो मुक्त 
असल्याची कागदपत्रे मागितली. “आता आपलं 
भविष्य या कंडक्टरच्या हाती आहे, हे फ्रेडरिकला 
कळून चुकले. पण कागदपत्रांच्या वरच्या भागात 
अमेरिकी गरुडचा शिक्का पाहिल्यावर कंडक्टरने पुढे 
काही तपासले नाही... 





न्यू यॉर्क 





च्छ. ति यश 


ली 
पल गाचा एप. 
पेन्सिल्व्हेनिया डया 
ण |॥]५ए01.७/॥]1/. 






ची 
ज्र 
पा्फावधयाय पट हट र 
लं 
वा 
च 





५ ९1.५५] 


पपाधपशा 


पत पा रप, व र प 


वॉशिंग्टन डी. सी. 


त्यावेळी तर तो सुटला. पण 
त्याला पुढे दोन जहाजांतून 
आणि आणखी दोन ट्रेनमधून 
प्रवास करायचा होता. तेव्हा 
कुठे तो न्यूयॉकेला पोहोचू 
शकला असता. 





अखेरीस, कसेतरी फ्रेडरिक न्यूयॉर्कला पोहोचला. 
“माझ्या गुलामगिरीच्या शंखला तुटल्या,” तो मनाशी 
म्हणाला. “आता मी एक स्वतंत्र माणूस होतो.” 
त्याच्या त्यावेळच्या उत्तेजित अवस्थेबद्दल तो आपल्या 


एका मित्राला कळवतो, “एखाद्या भुकेल्या वाघाच्या 
तावडीतून सुटून आल्यागत वाटलं मला त्यावेळी.” 


( 52 | 


न्यूयॉर्कमधील देखाव्याने फ्रेडरिकचे डोळे दिपून गेले. 
आपल्याला खूप सावध राहावे लागेल असे त्याला वाटू 
लागले. पळून गेलेल्या गुलामांची धरपकड करणारे लोक 
तिथे नजर ठेवून असतील, हे तो जाणत होता. थोड्याशा 
पैशाच्या मोबदल्यात कुणीही त्याची माहिती त्यांना देऊ 
शकले असते. पकडल्यावर फ्रेडरिकला अटक करून त्यांनी 
पुन्हा मालक ह्यूकडे पाठवले असते. “मला कुणाशी 
बोलायलाही भीती वाटू लागली. कुणा खबऱ्याशी तर मी 
बोलत नाही ना असा संशय वाटू लागला,” फ्रेडरिक म्हणतो. 
त्या दिवशी तो न्यूयॉर्कच्या रस्त्यांवर भटकत राहिला आणि 
रात्री घाटावर ठेवलेल्या पिंपांच्या . | 
गराड्यात झोपला. त 






निवाऱ्यापासूनही,” तो म्हणतो. 


शेवटी हिंमत करून फ्रेडरिकने 
आपली कहाणी एका प्रामाणिक 
दिसणाऱ्या खल्लाशालरा सांगितली. 
तो खलाशी त्याला अेव्हिड र् 
रगल्स्च्या घरी घेऊन गेला. 


डेव्हिड रगल्स 


रगल्स हे गुलामगिरी काडे प्रथेविरुद्ध लढत होते आणि 
ते गुलामांना पळून जाण्यास मदत करत. 


रगल्स यांनी फ्रेडरिकला कित्येक दिवस 
आपल्या घरात दडवून ठेवले. फ्रेडरिकने 
अनालाही तिथे बोलावून घेतले. 15 डिसेंबर 
1838 रोजी दोघांनी लग्न केले. 


फ्रेडरिकने मेसॅच्युसेट्स राज्यातील न्यू 
बंडफोर्ड शहरात जाऊन काम शोधावे, असे 
रगल्स यांनी ठरवले. तेथील बंदरावर अनेक 
जहाजे दुरुस्तीसाठी येत. या वाढत्या शहरात 
स्वतंत्र काळ्या लोकांचा एक समूहसुद्धा होता. 
समुहाचे लोक एकमेकांना मदत करत. पळून 
आलेल्या गुलामांची धरपकड करणारे लोक 
तिथे जाण्यास कचरत, कारण तेथील लोक 
त्यांना तिथून हाकलून देत. 


फ्रेडरिक आणि अना आपल्या 
लग्नसमारंभानंतर एका वाफेच्या बोटीत बसले 
आणि आपल्या नव्या आयुष्याची सुरुवात 
करण्यास निघाले. 


पुढे कितीही संकटे येवोत, त्यांच्या मनात 
उद्याच्या उषेची आशा पक्की होती. 





प्रकरण 5 


अमेरिकेच्या उत्तर भागातील जीवन 


फ्रेडरिक आणि अना न्यू बॅडफोर्डला पोहोचले. 
एका मुक्त काळ्या जोडप्याने नव्या आयुष्याची 
सुरुवात करायला त्यांना मदत केली. 


त्यांचे नाव होते, मेरी आणि नॉथन जॉन्सन 
न्यूयॉकला पोहोचल्यावर फ्रेडरिकने आपले बेली हे 
आडनाव टाकून दिले होते. यामुळे ऑल्ड कुटुंब 
त्याला शोधू शकले नसते. त्याने जॉन्सन हेच 
आडनाव धारण केले. पण न्यू बॅडफोर्डमध्ये शेकडो 
जॉन्सन होते. त्यांना वेगवेगळे ओळखणे कठीण 
जाई. नॅथनने त्याला इग्लर हे आडनाव सुचवले. 
नॅथन त्यावेळी एक कविता वाचत होता आणि 
त्यातील एका पात्राचे नाव होते डग्लस. फ्रेडरिकने 
मान्य केले, पण त्याने डग्लसच्या शेवटी एक 
अतिरिक्त एस हे अक्षर जोडले. 


काम शोधण्यासाठी फ्रेडरिक बंदरावर गेला. 
तेथील परिस्थिती बाल्टीमोरच्या जहाज 
कारखान्यांपेक्षा वेगळी होती. 


येथील कामगार शांतपणे आपल्या कामावर तक्ष 
देत असत आणि एकमेकांशी खेळीमेळीत राहात 
असत. इथे कुणाला चाबकाचे फटके बसत नसत, 
शिव्या मिळत नसत आणि मोठमोठ्याने गाणी 


| ट 
जी र भी भी 


%७७-००-/ .-..- 2 - 
क की कि 
७ चि 


ळं | व 
आ 9 
१५ > ७. 3 / अव ७ ७, ५ १$ “3 र 
».>*”*“<* ह क > *“““ ०००५७ वि 
“ण्य 2 701. भे -. नट 
“ह. «> »*»* न” “औक. व ह, वेट 
न "490५ 
म >», 


">>... 
, १८.३. "७ “> 


हलक 
> २९9” 


«७, 
ह ह” 
& क 
. अक - कड “४ 


त क ली. क क क क 
'"५-५८.५८८.. .” 
> 4४५७ <* ”.» 


न्न क 











लवकरच अना आणि फ्रेडरिकची पहिली मुलगी 
रोखेटाचा जन्म झाला. मग त्यांना आणखी चार 
मुले झाली: तडस फ्रेडरिक ज्युनियर वार्ल्स 
आणि अनी 


पण जहाज दुरुस्ती करणाऱ्या गोऱ्या कामगारांनी 
एका काळ्या कामगारासोबत काम करण्यास नकार 
दिला. फ्रेडरिकला सर्वप्रथम तेलाची पिंपे जहाजावर 
लादण्याचे काम मिळाले. ते खूप कष्टाचे आणि 
घाणेरडे काम होते. तो लिहितो, “पण मी आनंदाने 
आणि मनापासून हे काम केले. कारण आता मीच 
माझा मालक होतो.” र 


कष्णवर्णीयांच्या चर्चमधील सदस्य, लोक, मित्रमंडळी 
यांना फ्रेडरिक आणि अँनाने गुलामगिरी प्रथेतील क्रुरता 
सांगितली. 1841 साली फ्रेडरिक अमेरिकी ग॒लामगिरी 
प्रथा विरोधी सोसायटीच्या सभेत सहभागी झाला. तिथे 
त्याला गुलाम म्हणून त्याला आलेले अनुभव सांगण्याची 
विनंती करण्यात आली. शेकडो, हजारो लोक समोर 
बसले होते. “माझे तर हातपायच कापू लागले,” तो 
आठवून सांगतो. 


न्यू बॅडफोर्डला आल्यावर फ्रेडरिक द निबरेटर हे 
वृत्तपत्र वाचू लागला. याचे प्रकाशन विल्यम लॉइड 
गॅरीसन करत होते. हे वृत्तपत्र गुलामगिरी प्रथेचा प्रखर 
विरोध करत असे. “हे वृत्तपत्रच मग माझे अन्नपाणी 
झाले,” फ्रेडरिक म्हणतो. या वत्तपत्रापासून प्रेरणा घेऊन 
तो गुलामगिरी प्रथेचा विरोध करणाऱ्या सभांमध्ये जाऊ 
लागला. तेथील भाषणे तो लक्षपूवेक ऐकू लागला. 






१. या ञ 
१ ग्र प 
मव 0. 1. ओळ क”... क आय... ७» ०१% कड ब "४५ क कडकी 
.. 


«माळ ७७ हळ, पर आड आगी अर्जच ७ अळी ** मह? * 1 “02 (२ ०००० का 7.) कफ्ण्णॅ0टिछण ण णा 


| या क ऱ् य व. न्य 








> 


विल्यम लॉइड गॅरिसन 









1805 मध्ये, मेसॅच्युसेट्स राज्यातील 
न्यूबरीपोर्ट शहरात जन्मलेले विल्यम ४१ | 
लॉइड गॅरिसन हे गुलामगिरी विरोधी 
चळवळीचे एक अत्यंत सक्रीय आणि 
प्रसिद्ध व्यक्ति होते. 1831 मध्ये त्यांनी 
द लिबरेटर नावाचे सासाहीक सरू केल्रे ी. ग, | 
त्याच्या पहिल्या अंकात त्यांनी 
लिहिले, “मी विचार, भाषण, लिखाण “9 | 
या गोष्टी मवाळपणे करू शकत नाही....मी कधी 
आडवळणाने बोलणार नाही, क्षमा करणार नाही, इंचभरही 
माघार घेणार नाही. माझे म्हणणे ऐकावेच लागेल.” 
सलग पस्तीस वर्षे गॅरिसनने हे सासराहीक चालवले. 
त्याचा अंक छापत्रा गेला नाही असे कधीच झाले नाही. 


ध्येयप्राप्तीसाठी हिंसेचा मार्ग गॅरिसनला अमान्य होता. 
गुलामगिरी प्रथेतील क्रुरता यावर ते स्पष्ट लिहीत आणि 
बोलत. ही प्रथा किती वाईट आहे ते लोकांना कळावे 
आणि तिचे निर्मूलन सोपे व्हावे अशी त्यांची इच्छा होती. 
1879 मध्ये आपला मृत्यु होईपर्यंत त्यांनी स्त्रियांच्या 
हकक्‍्कांसाठीही लढा दिला. 


त्या सभेत फ्रेडरिक जे काही बोलला ते त्याच्या स्मरणात 
राहिले नाही. पण श्रोत्यांचा उत्साह त्याच्या आठवणीत 
राहिला. उत्तरेकडील गोऱ्या लोकांनी याआधी कणा 
गुलामाकडून त्याच्या दु:खद आयुष्याची कहाणी ऐकली 
नव्हती. फ्रेडरिकचे अनुभव ऐकून ते प्रभावित झाले. 


सभेनंतर, गुलामगिरी प्रथा विरोधी सोसायटीने 
फ्रेडरिकसमोर प्रस्ताव ठेवला की त्याने त्यांचा वक्ता म्हणून 
काम करावे. आपण ही भूमिका नीट पार पाडू शकणार नाही 
असे फ्रेडरिकला वाटत होते. पण यापेक्षा जास्त भीती ही 
होती की सार्वजनिक स्तरावर बोलल्यावर ऑल्ड कुटुंब त्याला 
सहजपणे पकडू शकते असते. पण सोसायटी त्याच्यावर 
सतत दडपण आणू लागली आणि फ्रेडरिक ते काम करायला 
तयार झाला. 


पुढील चार वर्षे फ्रेडरिकने न्यू इंग्लंड, मग दक्षिण व 
पश्चिम न्यूयॉक, इंडियाना आणि पेन्सिल्व्हेनिया येथे प्रवास 
केला. आपला गंभीर आवाज, चौकस दृष्टी, उंचपरी अंगकाठी 
आणि भावनाशील शब्दांतून त्याने आपले गुलामगिरीतील 
बालपण कथन केले. त्याचे बोलणे मर्मस्पर्शी आणि विनोदाने 
युक्त असे. लोक मोठ्या संख्येत त्याचे भाषण ऐकायला 
सभागृहांमध्ये, उद्यानांमध्ये, चर्चमध्ये आणि शाळांमध्ये येत 


असत. फ्रेडरिक त्यांना हसवत असे तसेच रडवतही असे. 
| 5 | 





लोकांसमोर उभे राहून बोलायला धाडस लागते. 
प्रत्येकालाच त्याचे बोलणे पसंत पडे, असे काही 
नव्हते. बरेच लोक त्याला शिव्याशाप देत, त्याच्यावर 
दगडफेक करत, अंडी-टोमॅटो फेकत. इंडियानातील एका 
भागात तर नाराज जमावाने त्याच्यावर हल्लाच केला. 


यात त्याचा हात मोडला. फ्रेडरिक घाबरला नाही. 
त्याला वाटे की लोकांना गुलामगिरीची क्रुरता जाणवली 
पाहिजे तरच मग ते ही प्रथा संपवायला सज्ज होतील. 
अटकेपासून वाचण्यासाठी फ्रेडरिक कधी आपले वा 
आपल्या मालकाचे नाव, खऱ्या जागांची नावे जाहीर 
करत नसे. 


94 


सुरुवातीला फ्रेडरिक आपल्या गुलामगिरीचे अनुभव 
सांगून संतुष्ट होत असे. पण अनेक दिवस एकच गोष्ट 
सांगून तो उबून गेला. मग त्याने अनुभव कथनासोबतच 
गुलामगिरी प्रथेचा विरोध करायला सुरुवात केली. 


तो उत्तर भागांतील राज्यांमध्ये काळ्या लोकांशी केल्या 


जाणाऱ्या वर्तनावरही बोलू लागला. हॉटेल, रेस्टॉरन्ट येथे 
त्यांना बेदखल केले जात असे. ट्रेनमध्ये त्यांना गलिच्छ 
वेगळ्या डब्यांमध्ये बसावे लागत असे. एकदा त्याच्याकडे 
पहिल्या वर्गाचे तिकीट होते, म्हणून त्याने गोऱ्यांसाठी 

अनुमती असलेल्या त्या डब्यातून उठण्यास नकार दिला. 





त्याला तिथून हाकलण्यासाठी कंडक्टरने काही 
रेल्वे कर्मचाऱ्यांना बोलावले. फ्रेडरिक आपल्या सीटला 
घट्ट पकडून बसला. मग सहा लोकांनी मिळून त्याला 
सीटसह बाहेर फेकले. 


1845 मध्ये, फ्रेडयिकने आपली आत्मकथा द 
नरेटीव्ह ऑफ द लाइफ ऑफ फ्रेडरिक उग्लसा अन 
अमोरिकन स्लेव्ह प्रकाशित केली. 


या पुस्तकात त्याने गेली चार वर्षे दडवून ठेवलेली 
आपले खरे नाव, मूळ गाव वगैरे बरीचशी गुपीते 
उघड केली. पण तो कसा पळून गेला ही गोष्ट त्याने 
उघड केली नाही, इतर गुलामांना त्याच प्रकारे पळून 
जाण्याची संधी राहावी म्हणून. नरेटीव्ह हे पुस्तक 
सर्वाधिक खपाच्या पुस्तकात गणले गेले. उत्तर 
भागात विशेषत: ते फार लोकप्रिय झाले. यामुळे उत्तर 
भागात गुलामगिरी प्रथेविरुद्ध जनमत तयार झाले. 
आता फ्रेडरिकसाठी धोका वाढला. खरंतर त्याच्या 
रक्षणासाठी त्याचे अनेक मित्र होते. पण तरीही पळून 
गेलेल्या गुलामांची धरपकड करणारे लोक त्याचे 
अपहरण करण्याची शक्यता होती. 


प्रकरण 6 


द नॉर्थ स्टार (उत्तरेकडील तारा) 


अटकेचे भय फ्रेडरिकला सतत जाणवत असे. अजूनही 
तो ऑल्ड कुटुंबाची मालमत्ता होता. म्हणून मग आपल्या 
पुस्तकाच्या विक्रीतून होणारे उत्पन्न थेट अनाला मिळेल 
अशी व्यवस्था त्याने केली, कुटुंबाचा कारभार तिच्या 
समर्थ हातात दिला आणि तो स्वत: इंग्लंडला पळून 
गेला. इंग्लंड, आयर्लंड, स्कॉटलंड या भागांचा त्याने दोरा 
केला आणि तिथे भाषणे दिली. अमेरिकेतील गुलामगिरी 
नष्ट करण्यासाठी त्याने तेथील लोकांची मदत मागितली. 
अमेरिकेत फ्रेडरिक आधीपासूनच प्रसिद्ध होता, आता 
त्याला युरोपातही लोक ओळखू लागले. 


इंग्लंडमध्ये काळ्या लोकांना गोऱ्या लोकांसारखेच 
वागवले जाते, हे पाहून फ्रेडरिकला नवल वाटले. ट्रेन, 
रेस्टॉरन्ट, हॉटेल, चर्च अशा सार्वजनिक जागीही त्वचेच्या 
रंगाचा कुणी विचार करत नसे, कुणी कुणाचा अनादर 
करत नसत, कुणाला धक्के देऊन बाहेर काढत नसत. 
अमेरिकेत या साऱ्या गोष्टी सर्रास घडत. 


स्वातंत्र्य! आता फ्रेडरिक कोणतेही भय न बाळगता 
ग॒ललामगिरी प्रथेच्या निर्मलन कार्यात स्वत:ला झोकन देऊ 
शकत होता. एकवीस महिने परदेशात घालवल्यावर तो 
अमेरिकेत परतला. गुलामगिरी प्रथेस विरोध करणारे 
वृत्तपत्र काढावे, अशी त्याची इच्छा होती. त्याने आपले 
कुटुंब न्ययॉकेमधील राँवेस्टर शहरात आणले. तिथे 
गुलामगिरी प्रथेचे निर्मूलन करू इच्छिणारा एक मोठा 
समूह होता. 





। 
(९४,५1३ | 
फ्रेडरिकला तिथे प्रसन्न आणि खरोखरच मुक्त बयाट "ह, / 
न. क्ट यॉर्क 
असल्यागत वाटले. आपल्या कटंबालाही तिथे बोलावून दी र्ट न्यू यॉर्क । 
वु यीय (१0410 | चं 
घ्यावे, असे त्याच्या मनात आले. पण आपण घरी र. ृ वण ९४0 
जायला हवे, अन्यथा लाखो गुलामांना मक्त होण्यासाठी । 1 । . याया आ 
प 
॥->/<--*"४४५”€” * ५ 3) प 
मदत कशी करणार? हे त्याच्या लक्षात आले > । “९9 डया 
। ७ सेनेका फॉल्स / 
फ्रेडरिक परतणार हे कळताच त्याच्या काही इंग्रज र / 
य | क्‌ १ 
मित्रांनी एक अजब गोष्ट केली. ऑल्ड कुटुंबाकडून 
फ्रेडरिकची खरेदी करता यावी, म्हणून त्यांनी निधी | 
पल्ड कटंबने याली ?णए5शा.॥1५1/ न्य 
उभारला. ऑल्ड कुटुंबाने हा व्यवहार मान्य केला. त याचा टी 
चड कि पेन्सिल्व्हेनिया 157५ व. हाळ > 
150 ब्रिटीश पौंड म्हणजे 700 डॉलरमध्ये फ्रेडरिकला परळ 
रच 


मुक्त केले. (6६) र ह, 


फ्रेडरिकने आपले वृत्तपत्र द नार्थ स्टार (उत्तरेकडील 
तार) चा पहिला अंक 1847 सात्री छापला. हे वृत्तपत्र 
त्याने ध्रुव ताऱ्याच्या नावावरून प्रकाशित केले होते. हा 
तारा पत्नायन करणाऱ्या गुलामांना दिशा दाखवण्यात मदत 
करत असे. या वत्तपत्रात गुलामांच्या 
वर्णन आणि यशस्वीपणे मुक्त 
झालेल्या गुलामांची कहाणी असे. 


1. 








यासोबतच त्यात काळ्या लेखकांच्या 

कविता आणि लेख असत. उत्तर बक ्ल्कन्ाच्ज 
भागात काळ्यांशी केल्या जाणाऱ्या ! ४३ व क व 
क्रूर वर्तनावर यात टिकाही प्न वा ट - टे 
केलेली असे. द नोर्थ स्टारने व व्या 
फ्रेडरिकला त्याच्या समाजाचा नेता बनवले. 1851 


। । | 
णशा 1: 
॥, व 
| 
। ॥ 
। 1 
॥ 


ही 
| 
1 

1 १ 
/॥ 
॥। 

| 


| 1; [ | 


111) 


मध्ये, त्याने या वृत्तपत्राचे नाव द फ्रेडरिक उग्लस पेपर 
असे ठेवले. 


आपल्या वत्तपत्रात आणि भाषणांत फ्रेडरिक स्त्रियांच्या 
हकक्‍कांविषयीही बोलत असे. त्याकाळी स्त्रिया मतदान करू 
शकत नसत. अनेक राज्यांत तर त्यांना मात्रमत्तेचा 
हकक्‍्कदेखील नव्हता. त्यांना आपल्या कामाचा मोबदला 


परुषांपेक्षा कमी मिळत असे. 





स्त्रियांनी लग्न करावे, घर सांभाळावे, मुलांचे संगोपन 
करावे अशा अपेक्षा असत. पुरुषांनी घराबाहेर काम करावे 
अशी रीत होती. 1848 मध्ये, न्यूयॉर्कमध्ये पहिले महिला 
हक्क अधिवेशन भरले. फ्रेडरिक तिथे उपस्थित होता. 
आपल्या वत्तपत्रात त्याने या अधिवेशनाचे समर्थन केले. 


सशक्त चमू 
सुसान बी. अँथनी आणि एलिझाबेथ केडी स्टॅटन 
सुसान बी. अंथनी आणि 
एलिझाबेथ केडी स्टॅटन या धाडसी 
समाजसुधारक होत्या. त्या 
स्त्रियांना समान हक्क मिळावा 





म्हणून कार्यरत होत्या. त्या 


गुलामगिरी संपवण्यासाठी चाललेले फ्रेडरिकचे काम 
फक्त वत्तपत्र आणि भाषणे एवढेच मर्यादीत नव्हते. 
रॉचेस्टरमध्ये त्याचे आणि अंनाचे घर हे अू्‌मिगत 
रेल्वेमार्ग (अंडरग्राउंड रेनरोड) वरील एक थांबा होते. या 
भूमिगत रेल्वेमार्गीवर रूळ वा रेल्वेगाडी नव्हती. हे 
काही लोकांच्या घरांचे एक जाळे होते, जे पळून 
जाणाऱ्या लोकांना मदत करत असे. या रेल्वेमार्गाचे 
कंडक्टर या नात्याने फ्रेडरिक आणि अना पत्रायन 





/ भ न ही ७ गुलामगिरी प्रथा निर्मूलन करणाऱ्या गुलामांना अन्नपाणी आणि आश्रय देत. या 

७. १. कार्यातही सक्रीय होत्या. अँथनी 

श्र क्त आणि स्टँटन यांची 1851 मध्ये 

सुसान बी. अंथनी भेट झाली. तेव्हापासून त्या एकत्र 
काम करू लागल्या. 1869 साली 
त्यांनी राष्ट्रीय महिला मतदान हक्क 
संघटना उभारली. त्यांनी अमेरिकी 
राज्यघटनेत मतदान हक्क या 
विषयाच्या दुरुस्तीबाबत एक प्रारूप 


तयार केले. 1878 मध्ये ते संसदेत” णी. शं | 


गुलामांच्या मुक्ततेचे पुढचे पाऊल म्हणून ते त्यांना 
पाठवत असत. 
|. भं >. ही य डं ् ी १ बत ७६ 





कॅनडाकडे 











॥ | 
| लेवी ती 
सादर केले गेले. पण 1920 पर्यंत ते .| । १. | १ १ 
मंजुरच झाले नाही. तोवर अंथनी आणि ७ ।“ 
स्टॅटन या दोघांचा मृत्यू झाला. एलत्रिझाबेथ केडी 


स्टॅटन 


हॅरियेट टबमन: एक कष्णवर्णीय मोझेस 





1820 च्या सुमारास जन्मलेली हॅरियेट टमबन ही 
जन्मत:च गुलाम होती. तारुण्यात तिने भूमिगत 
रेल्वेमागीची मदत घेऊन सटका करून घेतली. पण 
नंतर ती स्वत:चे स्वातंत्र्य धोक्यात घालून अनेकदा 
दक्षिण भागात गेली. तिने आपल्या कुटुंबियांसमवेत 
तीनशेपेक्षा जास्त गुलामांना मुक्त होण्यास मदत करून 
उत्तर भागात आणले. भूमिगत रेल्वेमार्गारील सर्वात 
प्रसिद्ध कंडक्टर हॅरियेट मोठया अभिमानाने सांगते, 
“माझी रेल्वे रुळावरून कधीच घसरली नाही आणि मी 


नाही.” 





भूमिगत रेल्वेमार्गावर काम करण्यात फ्रेडरिकला खूप 
आनंद मिळत असे. अर्थात पळून जाणाऱ्या गुलामांना मदत 
करणे, त्यांना आश्रय देणे ही कामे जोखमीची होती. पकडले 
गेले असते तर त्याला आणि अनाला हजार डॉलर दंड आणि 


वर तरुंगवासही झाला असता. क) 
न र 7“ & 










फ्रेडरिक आणि इतरांना 
उमगले होते की केवळ 
शांततेच्या मार्गाने त्यांना 
ध्येयप्रास्री होऊ शकत नाही. 
गुलामगिरी संपवण्यासाठी प्रसंगी 
हिंसेचे समर्थन करावे, असे 
फ्रेडरिकचा एक गोरा मित्र जॉन 
ब्राऊन याचे मत होते. 


त 
"तर, 


आ” कू, 
| 


ऱ॑ । (९: > 





*.. झि 
। ॥। 
शि (१ 1॥ ! (8 





जॉन ब्राऊन 


1859 मध्ये, ब्राऊनने फ्रेडरिकला व्हर्जिनिया राज्यातील 
हार्पर्स फेरी गावच्या सरकारी शस्त्रास्र साठयावर दरोडा 
टाकायच्या योजनेत सहभागी होण्यास सांगितले. ही 
शस्त्रास्रे गुलामांना देऊन त्यांनी आपल्या मालकांशी लढावे 
असा त्यामागे उद्देश होता. पण फ्रेडरिकला या योजनेच्या 
यशाबद्दल शंका वाटली. म्हणून त्याने त्यात सहभागी 
होण्याचे नाकारले. 


अधिकाऱ्यांना ब्राऊनच्या पिशवीत फ्रेडरिकची पत्रे 
ब्राऊनने हार्पर्स फेरी गावातन शस्त्रास्रे तर 


लटली, पण या प्रयत्नात त्याचे निम्मे साथीदार 
मारले गेले. काहींना पुढल्या दिवशी अमेरिकेच्या 
सैनिकांनी अटक केली. 


मिळाली. फ्रेडरिकचा या लुटीशी काहीच संबंध नव्हता. 


पण आपल्यावर कुणी विश्वास ठेवणार नाही, हे तो जाणत 
होता. सरकारी अधिकारी त्याच्या मागावर होते. मग 
त्याने केनडाला पलायन केले. 





कॅनडाहन फ्रेडरिक इंग्लंडला गेला. पण सहा 
महिन्यांनी त्याला त्याच्या धाकटया म॒तलीच्या, अनीच्या 
मृत्युची दु:खद बातमी कळली. दु:खी मनाने फ्रेडरिक 
पहिले जहाज पकडून घरी परतला. खरंतर ही त्याच्यासाठी 
एक मोठी जोखीमच होती. अमेरिकेला परतल्यावर त्याला 
आढळले की ब्राऊन तिथे महानायक बनला होता. 


त्यावेळी संपूर्ण अमेरिकेचे लक्ष 1860 मध्ये 
होणाऱ्या निवडणुकीवर केंद्रीत झाले होते. 





फ्रेडरिकने रिपब्लिकन 
उमेदवार अब्राहम तिकन 
यांना समर्थन दिले. 
लिंकन हा असा एकच 
उमेदवार होता जो 
गुलामगिरी प्रथेला विरोध 
करत असे. फ्रेडरिक 
लिंकनच्या प्रत्येक गोष्टीशी 
सहमत नव्हता, तरीही 
त्याने उत्साहाने त्याच्या 
प्रचारात स्वत:ला झोकून 


त 


अब्राहम लिंकन 


प्रकरण 7 


उत्तर व दक्षिण भागांमध्ये युद्ध 


अब्राहम लिंकन निवडणूक जिंकले. 4 मार्च 1861 
रोजी, त्यांनी राष्ट्राध्यक्षपद सांभाळले. आता लिंकन 
गुलामगिरी प्रथा मोडीत काढतील या भीतीने 
दक्षिणेकडील अकरा राज्यांनी निवडणुकीनंतर सहा 
महिन्यांनी स्वत:ला स्वतंत्र म्हणून घोषीत केले. या 
राज्यांनी आपला वेगळा अमेरिका संघ स्थापन केला 
आणि आपला वेगळा राष्ट्राध्यक्ष निवडला. 12 एप्रिल 
1861 रोजी या संघाच्या सैनिकांनी दक्षिण 
केरोलिनाच्या सम्टर किल्ल्यातील कोठारावर हल्ला 
केला. 


याबरोबरच अमेरिकेमध्ये नागरी युद्ध सुरू झाले. 
लिंकनला ही अकरा राज्ये पुन्हा केंद्रीय संघराज्यात 
समाविष्ट करायची होती. पण फ्रेडरिकसाठी हे युद्ध 
त्यापेक्षा जास्त महत्त्वाचे होते. हे युद्ध गुलामगिरीबद्दल 
होते. केंद्रीय सरकार यात जिंकले तर गुलामगिरी प्रथा 
कायमची मोडीत निघणार होती. 


५९ (५1)७ कॅनडा 





171771] ३९11२12711 51'/५"७5 


गुलामांना मुक्त केले पाहिजे आणि त्यांना केंद्रीय 
संघाच्या सेनेत भरती केले पाहिजे, हा फ्रेडरिकचा 
पहिल्यापासूनच आग्रह होता. यामुळे काळे लोकही 
धाडसी असतात आणि गोऱ्यांसारखेच तेही स्वातंत्र्याला 
पात्र आहेत, हे सिद्ध झाले असते. शिवाय गुलाम केंद्रीय 
संघासाठी लढत्रे तर दक्षिणेकडील राज्यांचे कामगारबळ 
आपोआपच संपत्रे असते. 


2) 


पण लिंकनने निर्णयाला उशीर केला. फ्रेडरिकने 
शेकडो भाषणे दिली. आपल्या नव्या उग्लस मंथली 
या वृत्तपत्रातून त्याने आपले विचार मांडले. 


1862 सालीही हे युद्ध सुरुच राहिले. केंद्रीय 
संघाला सैनिकांची उणीव भासू लागली. सप्टेंबरमध्ये 
लिंकनने मुक्ती घोषणापत्रावर सही केली. यानुसार 1 
जानेवारी 1863 रोजीपासून अकरा राज्यांच्या नव्या 
संघातील सर्व गुलाम मक्त असल्याचे घोषीत 
करण्यात आले. या घोषणापत्रानुसार काळ्या लोकांना 
सैन्यात दाखल होण्याची परवानगीही मिळाली. 


हा एक अपूर्व असा मैलाचा दगड होता. फ्रेडरिक 
जाणत होता की हे मक्ती घोषणापत्र एक आदर्श 
घोषणापत्र नव्हते. खरंतर, अकरा राज्यांच्या 
संघातील ग॒लामांवर लिंकनच्या केंद्रीय संघाचे 
नियंत्रण नव्हते. शिवाय, केंद्रीय संघातील काही 
राज्यांमध्येही लाखो गुलाम होते. या घोषणापत्राने ते 
मात्र स्वतंत्र झाले नव्हते. तरीही हे मुक्ती घोषणापत्र 
नागरी युद्ध आणि गुलामगिरी प्रथा विरोध या 
संघर्षात एक महत्त्वाचे वळण ठरल्रे. 

(हा) 


1 जानेवारी रोजी घोषणापत्रावर औपचारिक सही 
झाली. ही बातमी बोस्टन चर्चमध्ये पोहोचली. तिथे 
फ्रेडरिक आणि तीन हजार लोक याची वाटच पाहात 
होते. ते जयजयकार करू लागले. त्यांच्या डोळ्यात अश्रू 
उभे राहिले. रात्री उशीरापर्यंत ते स्वांतंत्र्याचा हा सोहळा 
साजरा करत होते. 


पी 72९ 23५2002760 0003000” हा 
क रा टी १ 
) की ४ 1-४ 
"की क्री “स जक 














॥. १७५ आवन 2” शि न डु ं 
आता फ्रेडरिक सैन्यात काळ्या लोकांची भर्ती करू शकत 


होता. मेसॅच्युसेट्स राज्याच्या गव्हर्नरने मेसॅच्युसेट्सच्या 
चोपन्नाव्या स्वयंसेवकांचे पथक उभारण्यासाठी मदत 
मागितली. फ्रेडरिकने काळे तलरोक सॅन्यात या शीर्षकाचा एक 
जबरदस्त ल्रेख लिहिला, काळे लोक स्वातंत्र्यासाठी लढायला 
प्रेरित व्हावेत म्हणून. “हीच वेळ आहे तुमची आणि 
माझीसुद्धा. आपल्या तुरुंगाचे लोखंडी दरवाजे अर्ध 
उघडलेयत,” तो लिहितो. तो संपूर्ण उत्तर अमेरिकेत फिरला 
त्याने काळ्या लोकांना सैन्यात भर्ती होण्याचे आवाहन केले. 
त्याचा स्वत:चा मुलगा तु्ईस आणि कार्ल्स सर्वप्रथम 
सैन्यात दाखल झाले. एकूण दोन लाख काळे सैनिक केंद्रीय 
संघासाठी लढले. अनेक लढाया जिंकायला त्यांनी 
मदत केली. 


पण काळ्या सैनिकांना गोऱ्या सैनिकांना मिळणाऱ्या 
वेतनाच्या अर्धे वेतन देतात हे लक्षात येताच फ्रेडरिकला 
चिंता वाटू लागली. शिवाय काळ्या सैनिकाना विशेष 
प्रशिक्षणही देत नसत, त्यांना अधिकारी म्हणून नियुक्त 
करत नसत तसेच युद्धातील अतुलनीय शौर्यासाठी 
शोर्यपुरस्कार देत नसत. नाराज फ्रेडरिकने आपल्री लेखणी 
आणि शब्दांचे हत्यार वापरून काळ्या सैनिकांना समान 
वागणूक मिळावी म्हणून अनेक पत्रव्यवहार केले, भाषणे 
दिली. एवढेच नाही तर वॉशिंग्टन डी.सी येथे जाऊन त्याने 
राष्ट्राध्यक्ष लिंकन यांच्या भेटीसाठी वेळ मिगितली. विचार 
करा, एक माजी गुलामाने मोकळेपणाने राष्ट्राध्यक्षांशी 
मतभेद दाखवले, तो देशाच्या सर्वात ताकदवान माणसाला 
भेटण्याची आशा बाळगत होता. कसे होईल त्याचे स्वागत? 
त्याला राष्ट्राध्यक्षांची भेट मिळेल? व्हाइट हाऊसमध्ये 
राष्ट्राध्यक्ष लिंकनने फ्रेडरिकचे स्वागत केले, एक माणूस 
म्हणून बरोबरीच्या नात्याने. त्यांनी फ्रेडरिकचे म्हणणे 
लक्षपूवेक ऐकतल्रे आणि मान्य केले की काळ्या सैनिकांनी 
युद्धात स्वत:ला सिद्ध करून दाखवले होते. 


ऱ् 





त्या दिवशी साऱ्याच प्रश्नांची काही मिळाली नाहीत 
फ्रेडरिकला. पण लिंकनने आपले म्हणणे लक्षपूर्वक ऐकले 
यातच तो समाधानी होता. राष्ट्राध्यक्ष एक चांगले व्यक्ती 
आहेत, अशी त्याची भावना झाली. नागरी युद्ध समास 
होईपर्यंत काळ्या सैनिकांना समान वेतन मिळू लागले, 
त्यांना अधिकारी म्हणून नियुक्ती मिळू लागली आणि 
काहींना ही ]ऱही देण्यात आले. 








युद्धादरम्यान लिंकनने फ्रेडरिकला पुन्हा एकदा 


वॉशिंग्टनला भेटायला बोलावले. ते त्याच्या मदतीने एक 
योजना बनवू इच्छित होते, जेणेकरून दक्षिण भागाकडून 
आपली हार झाली तर तेथील गुलामांची सुटका करता 
येईल. या भेटीमुळे दोघांच्या मनात एकमेकांबद्दल आदर 
वाढीस लागला. 


1864 ची निवडणूक पुन्हा एकदा राष्ट्राध्यक्ष लिंकनच 
जिंकले. 1865 सालच्या मार्चमध्ये लिंकनच्या दुसऱ्या 
पर्वात फ्रेडरिक त्यांचे अभिनंदन करण्यास व्हाइट हाऊस 
येथील समारंभात प 


तोवर कुणाही काळ्या व्यक्तिने असे धाडस केले 

नव्हते. पोलिसांनी फ्रेडरिकला अडवले. पण लिंकनने 
त्याला पाहिले तेव्हा ते मोठयाने ओरडले, “बघा, 
माझा मित्र डग्लस आला एकदाचा.” लिंकनने 
हेदेखील जाणून घेतले की त्यादिवशीचे भाषण 
फ्रेडरिकला कसे वाटले. “देशात दुसरं कुणी असं 
नाही ज्याच्या मताचा मी तुमच्या मताइतका आदर 
करतो,” लिंकन त्याला म्हणाले. 





यानंतर पाच आठवड्यांनी दक्षिण भाग शरण 
आला. नागरी युद्ध संपुष्टात आले. याच वर्षी, 
राज्यघटनेत तेरावी दुरुस्ती करण्यात आल्री 
आणि गुलामगिरी प्रथा कायमची मोडीत 
काढण्यात आली. जी गोष्ट तरूण फ्रेडरिकला 
अशक्य वाटत होती ती आता सत्यात उतरली. 
चाळीस लाख काळे लोक आता मक्त होते 
फ्रेडरिक आपल्या या कर्तत्वावर समाधानी होता 
विशेषत: ग॒लामगिरी प्रथेच्या निमलनावर 
“माझी आत्यंतिक तीव्र इच्छा पर्ण झाली 
माझ्या आयष्यभरच्या कष्टाचे फळ मिळाले.” 





संपर्ण देशासमवेत फ्रेडरिकने आपल्या या महान 
राष्ट्राध्यक्षांच्या निधनावर शोक व्यक्त केत्रा. “एवढा 
मनमिळावू, दयाळू आणि प्रामाणिक मनुष्याचा कुणी 
शत्र अस॒ शकतो, ही कल्पनाच करवत नाही.” 
ग॒ललामगिरी प्रथा संपल्याचा फ्रेडरिकला आनंद होता 
पण त्यासोबतच त्यात्रा एक प्रकारचे रिकामपणही 


लिकनपठे आता सारा देश एकत्र बांधन 
ठेवण्याचे कठीण आव्हान होते. त्यांना देशाच्या 
जखमांवर मलमपट्टी करावी लागणार होती. 


दक्षिण भागातील वेगळ्या झालेल्या राज्यांचे 
दक्ष ती कक जाणवू लागले. “आता माझ्या आवाजाची गरज 


केद्रीय संघात पन्हा स्वागत करायचे होते. पण संपती य 
ग्रथ क च य इतरांकडे ति बच हाह . कारण गुलामगिरी मोडीत निघालीय,” 
हे काम त्यांना इतरांकडे सोपवावे लागले. 


दक्षिणेकडील संघाचे सैन्य शरण आल्यावर पाच 
दिवसांनी जॉन विल्केस बूथ नावाच्या एका 
गुलामगिरी प्रथा समर्थक_४8_) माथेफिरूने लिंकन 89 
यांची गोळी झाडून हत्या केली. 


फ्रेडरिक लिहितो. त्याच्या मनात एक दुंद्र उभे राहिले, 
“आता मी कुठे जाऊ, काय करू?” 


प्रकरण 8 


मार्शल डग्लस 


आता वेळ कसा घालवावा याची चिंता करण्याची 
फ्रेडरिकला गरज नव्हती. सभागहे, कॉलेज त्याला 
भाषणाची निमंत्रणे देऊ लागली. खरंतर 1860 च्या 
अखेरपर्यंत, भाषणातून शिक्षण आणि मनोरंजन या 
दोन्ही गोष्टींचा लाभ ओोत्यांना मिळत असे. हे काम 
चांगले होते. त्यात मानधनही बऱ्यापैकी मिळत असे. 


पण समान हकक्‍्कांबद्दलचा फ्रेडरिकचा संघर्ष अद्याप 
संपला नव्हता. काळे लोक आता गलाम नसल्रे तरीही 
त्यांना नागरिक म्हणून दर्जा मिळालेला नव्हता. ते 
निवडणुकीत मतदान करू शकत नव्हते. फ्रेडरिकच्या 
मते जोवर काळ्या लोकांचा शासकीय कारभारात 
समावेश होत नाही तोवर हे नुकतेच मिळालेले 
स्वातंत्र्य निरर्थक होते. नेहमीसारखे फ्रेडरिकने आपले 
मत सर्वासमोर मांडले. काही समविचारी लोकांकडून 
त्याला समर्थनही मिळाले. 


(91) 


1868 मध्ये चोंदाव्या दुरुस्तीनुसार माजी गुलामांना 
नागरिकत्व मिळाले आणि सर्व नागरिकांना समान 
सरक्षितता मिळण्याचा हक्क बहाल करण्यात आला. 

1870 मध्ये पंधराव्या दुरुस्तीने काळ्या पुरुषांना 

मतदानाचा हक्‍क मिळाला. त्याच वर्षी अमेरिकी 

गतलाम्पगिरी विरोधी सोसायटी बरखास्त करण्यात आती. 

त्याच्या शेवटच्या सभेत फ्रेडरिक म्हणाले, “मी आता एका 
नव्या जगात जगतोय, असं मला वाटतंय.” 


पण काळ्या लोकांच्या या प्रगतीने बरेच लोक दुखावले 
होते. 1872 मध्ये, अना आणि फ्रेडरिकच्या रॉचेस्टर 
येथील घराला कुणीतरी आग लावली. या घटनेने दु:खी 
होऊन डग्लस जोडपे वॉशिंग्टन डी.सी. येथे गेत्रे. तिथे 
फ्रेडरिकला आग्रह करण्यात आला की त्याने काळ्या 
लोकांसाठी एखादी बॅक चालवावी आणि माजी गुलामांना 
आपल्या उत्पन्नाची बचत करण्याची संधी द्यावी. ही बॅक 
नीट काम करत नव्हती. बॅकेच्या मालकांना खात्री वाटत 
होती फ्रेडरिकच्या नावामुळे आणि प्रतिमेमुळे स्थितीत 
सुधारणा होईल. पण तीनच महिन्यांत बॅंकेचा कारभार 
ठप्प झाला. या गोष्टीचा फ्रेडरिकला मोठा खेद वाटला. 


1877 मध्ये, राष्ट्राध्यक्ष (जा हेयसरने फ्रेडरिकला 
कोलंबिया जिल्ह्याचा मार्शल म्हणून नियुक्त केले. 


विन्न््् खू. न. ईक्््म्क्कि3गऑ अंत ्ड्डिडु डु दुगिि््््ि ग््््हडगश्ग अ अडबब् ब ब अबब बब बब अबब कब औ बय अअकससा अय आय्य 





यल य यय फ्रेडरिकचे हे नवे पद सन्मानाचे 
पुनर्बांधणी होते. प्रथमच कुणा काळ्या व्यक्तिला 
नागरी य॒द्धानंतरच्या काळास हे पद मिळाले होते. तसे मार्शलला 
अमेरिकेच्या इतिहासात फ्नर्बाधणीचा । विशेष अधिकार नव्हते. अना आणि | 
काळ म्हणतात. उत्तर आणि दक्षिण फ्रेडरिकने वॉशिंग्टनसमोर सेडर हील > 9 , | 7 | १ र्त 
भागांतील राज्ये एकत्र बांधून नावाची एक मोठी इमारत विकत / ४-१ र्न्ध “दि नु र. 













ठेवण्याचे कठीण काम राष्ट्राध्यक्ष घेतली. मित्र आणि त्यांच्या 
1 ४९: अंड्यू जॉन्सन यांच्याकडे आले. ते । कुटुंबांचे स्वागत करण्यासाठी हे 
. स्वत: दक्षिण भागातील होते. ते एक उत्तम ठिकाण होते 
लरिंकनच्या विचारांशी सहमत नव्हते. । 1881 साली फ्रेडरिकने आपली तिसरी आत्मकथा क लाइफ 
या समारास अमेरिकेत चाळीस लाख गलाम होते अण्ड टाइम्स ऑफ फ्रेडरिक डग्लस प्रकाशित केली. 
त्यांच्याकडे अन्न, निवारा आणि पैसा नव्हता. फार थोडे गलाम ! त्याची दुसरी आत्मकथा माय बॉइज अण्ड माय फ्रीडम 
लिहू-वाचू शकत होते. फ्रीडमेन ब्ठुटो नावाच्या एका सरकारी 1855_ मध्येच प्रकाशित झाली होती. 


संस्थेने त्यांना मदत केत्री. त्यांनी मुलांसाठी हजारो सरकारी 
शाळा (पब्लिक स्कल) आणि कॉलेज उभारली. काळ्या लोकांचे 
आणि त्यांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी उत्तर भागातील 
सैनिकांना दक्षिण भागात पाठवण्यात आले. 1875 साली 
प्रथमच काँग्रेसमध्ये काळ्या लोकांची निवड करण्यात आली | 
आणि शेकडो काळे लोक वेगवेगळ्या राज्यांच्या विधानसभांमध्ये । | ल 
सेवा देऊ लागले. पण पुनर्बाधणीचे काम झाल्यावर, दक्षिण ष ह ” जनान्ज्ञर् २008. | | | 
भागातील सैनिक 1877 मध्ये परतत्रे आणि काळ्या लोकांनी 
प्राप्त केलेल्या गोष्टी नाहीशा झाल्या. 








सेडर हील इमारत खरेदी केल्री तेव्हाच फ्रेडरिकच्या 
एका मित्राने त्याला मेरिलॅड राज्यातील सेंट मायकेल्स 
शहरात येण्याचे निमंत्रण दिल्रे होते. जेव्हा 80 वर्षे वय 
झालेल्या आणि आजारी असलेल्या थॉमस ऑल्ड यांना 
समजले की फ्रेडरिक मेरिलँडमध्ये आहे, तेव्हा त्यांनी 
त्याला भेटायला बोलावले. 








एके काळी मालक आणि गुलाम असलेले हे दोघे 
बरोबरीच्या नात्याने भेटले. फ्रेडरिकने थॉमसचा हात 
हाती घेतला आणि दोघे मोकळेपणाने गप्पा करू 
लागले. आपण पळून गेल्यावर कसे वाटले असे 
फ्रेडरिकने ऑल्डना विचारले. “फ्रेडरिक, तू खूप हुशार 
आहेस, कायम गुलाम राहाणार नाहीस, हे मला तेव्हाच 
माहीत होतं,” थॉमस म्हणाले. “मी तुझ्या जागी असतो 
तर हेच केलं असतं.” मनात कोणतेही किल्मिष न 
ठेवता दोघांनी एकमेकांचा निरोप घेतला. 0 न 











काही काळाने थॉमसचा मृत्यू झाला. 


1882 साली अँनाचाही मृत्यू 
झाला. कुटुंबात सर्वाना तिची 
उणीव भासू लागली. फ्रेडरिकला 
एकाकी वाटू लागले. वर्षभराने । 
त्याने पुन्हा लग्न करायचे 
ठरवले. गेल्या वर्षीच राष्ट्राध्यक्ष 
जेम्स गारफिल्ड यांनी फ्रेडरिकची 
नियुक्ती कोलंबिया जिल्ह्याचा नोंदणी जेम्स ए. 
अधिकारी म्हणून केली होती. गारफील्ड 


१80 1] 
५.1.-)/ 4 






या पदावर असताना फ्रेडरिकने 
हेलन फपीटस नावाच्या एका स्त्रीला 
कारकून पदावर नियुक्त केले होते. 
स्त्रियांना समान हक्क तसेच 
मतदानाचा हक्क मिळावा असे 
हेलनचे विचार होते. दोघे 
समविचारी असल्यामळे 
एकमेकांच्या जवळ आल्रे. त्यांचे 
प्रेम जुळले आणि 1884 साली 
त्यांनी लग्न केले. 


फ्रेडरिक आणि हेलन खुश होते, पण काही लोक 
नाराज होते. हेलन फ्रेडरिकपेक्षा वयाने वीस वर्षे लहान 
होती आणि मख्य म्हणजे ती गोरी स्त्री होती. 
फ्रेडरिकच्या मलांनाही हे लग्न पसंत नव्हते. पण 
फ्रेडरिकला काही वावगे वाटले नाही. तो म्हणाला की 
त्याची पहित्लरी पत्नी काळी होती, त्याच्या आईसारखी 
आणि दुसरी पत्नी गोरी आहे, त्याच्या वडिलांसारखी. 
फ्रेडरिक आणि हेलन युरोप दौऱ्यावर गेले. 1889 ते 
1891 दरम्यान ते हैतीमध्ये राहिले. तिथे फ्रेडरिकला 
अमेरिकेचा मंत्री आणि राजदूत म्हणून नियुक्त 


करण्यात आले होते. 


फ्लोरिडा 






स: “ क -्न्क 
रं धि ळव वी 
वि ह च्य क ने गं 
शा 1... कच 
43, किडी न क, कौ वी व -४*.डोमिनिकन त. 
न 0 त... क ” व 
2५२०. ५...) प रिपब्लिक 
कक 212 >”... >00 /. 
"०७०५०८० ३-,.”". 
1 ०, १. का क 
री * शी 24 " ई 


190911) |(..५1 
१]7.7(11311(. 


> वटा 

प्युर्टो रिको 
आपल्या दोऱ्यांमध्ये तसेच इतर वेळीही फ्रेडरिकने 

समानतेचा हक्क आणि दक्षिणेत काळ्या लोकांवर 

होणारे हिंसक हल्ले यांविषयी भाषणे देणे सरुच 

ठेवले. वयानुसार, तो थकत चालला होता. पण त्याने 

अखेरपर्यंत स्वातंत्र्यासाठी संघर्ष केला. 20 फेब्रुवारी 

1895 रोजी महिलाधिकार सभेत उपस्थित 

राहिल्यानंतर फ्रेडरिकला हृदयविकाराचा झटका आला 

आणि त्यातच त्याचे निधन झाले. त्यावेळी त्याचे 

वय सत्तर वर्ष होते. 97 





क्ा 964 चा नागरी हक्क कायदा आणि 1965 चा 
मतठटानाचा हक्क कायदा 









यामुळे सार्वजनिक ठिकाणी आणि नोकऱ्यांमध्ये काळ्या 
लोकांना न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. पुढल्या 
वर्षी, 1965 मध्ये मतवानाचा हक्क कायदा मंजूर झाला 
आणि राज्यघटनेत पंधरावी दुरुस्ती करण्यात आल्री. 
साक्षरता चाचणी आणि त्वचेच्या रंगावर आधारित इतर 
अटी रद्द करण्यात आल्या. शतकाआधी फ्रेडरिक म्हणाला 
होता की मतदानाचा हक्क जोवर मिळत नाही तोवर 
खरेखुरे स्वातंत्र्य मिळणार नाही. 


पुनर्बांधणीच्या अनेक दशकांनंतरही दक्षिणेकडील 
भागात काळ्या लोकांसाठी वेगळे रेस्टॉरन्ट, वेगळ्या 
स्की ॥ळा होत्या. सार्वजनिक वाहनांतून प्रवास करताना 
काळ्या लोकांना मागच्या सीटवर बसून प्रवास 
करावा लागत असे. साक्षरता चाचणी आणि 
मतदान कर अशा गोष्टीद्वारे त्यांना मतदानापासून 
वंचित ठेवत असत. 1964 मध्ये राष्ट्राध्यक्ष लिञऊन 
जॉन्सन यांनी नागरी हक्क कायदा मंजूर केला. 





देशाने आपला सर्वात चैतन्यशील काळा नेता 
त्याच्या अंत्यसंस्काराप्रसंगी 
वॉशिंग्टनच्या काळ्या लोकांच्या शाळा बंद राहिल्या 

हजारो लोकांनी मेट्रोपॉतलिटन ए एम इ चर्चमध्ये आणि 
रॉचेस्टरमधील सिटी हॉलमध्ये ठेवलेल्या त्यांच्या दफन 
पेटीसमोर सोर श्रद्धांजली वाहिली 


हटीभीशा७8& | ॥ 0 


0870000 १ 


बता 0 श्या पा ४७. ९0 


गमावला होता 








नंतर रॉचेस्टर, 
न्यूयॉक आणि 
बाल्टीमोरमध्ये त्याच्या 
सन्मानार्थ त्याचे पुतळे 
उभारण्यात आले. अनेक 
शाळांना, रस्त्यांना, 
पुलांना त्याचे नाव 
देण्यात आले. 

त्याने दाखवलेले धैर्य 
आणि स्पष्टवक्तेपणा 
याआधी कोणा काळ्या 
व्यक्तिने दाखवला नव्हता. 
डग्लसने काळ्या आणि 
गोऱ्या लोकांमधील दरी 
नाहीशी केली. 





त्याने अनेक नागरी हक्क चळवळीच्या कार्यकर्त्यांना प्रेरणा 
दिली. अमेरिकेला अधिक चांगला देश बनवण्यासाठी त्याने 
केलेले कार्य लोकांच्या कायम स्मरणात राहील. ज्या 
आदर्शांच्या जोरावर अमेरिकेची स्थापना करण्यात आली 
होती, त्या आदर्शावर देश खरा उतरावा आणि सर्वाना 
स्वातंत्र्याची हमी मिळावी (१1) यासाठी तो आयुष्यभर 
झटला. 


फ्रेडरिक डग्लसचा जीवनक्रम 


1818 - फ्रेडरिक ऑगस्टस वॉशिंग्टन बेली याचा जन्म 

1824 -मालक एरिन अँन्थनीच्या घरी काम करण्यास आणले 

1826 - फ्रेडरिकतलरा ह्य आल्ड यांच्याकडे बाल्टीमोरला पाठवण्यात आले 

1831 - फ्रेडरिकने आपले पहिले पुस्तक द कोलंबियन ओरेटर विकत घेतले. 

1834 - फ्रेडरिकचे नवे मालक थॉमस ऑल्डने त्याला सुधारण्यासाठी एडवर्ड कोवेकडे पाठवले. 

1836- त्याने पत्नायनाचा प्रयत्न केला, पण पकडला गेला आणि पन्हा ह्य ऑल्डकडे पाठवण्यात आले 
1838 -खलाशाच्या वेषात पलायन. नाव बदलून फ्रेडरिक डग्लस ठेवले. अना मेरीशी लग्न. दोघे मेसॅच्यसेट्सला राहायला गेले. 
1841 - मेसॅच्यसेटसमध्ये ग॒लामगिरी प्रथा विरोधी सोसायटीच्या अधिवेशनात भाषण केले 

1845 -नरेटीव्ह ऑफ द लाइफ ऑफ फ्रेडरिक डग्लस हे प्स्तक प्रकाशित. आपल्या सरक्षेसाठी इंग्लंडमध्ये पलायन 
1846 - ब्रिटीश मित्रांनी निधी जमवन त्याचे स्वातंत्र्य विकत घेतले 

1847 - न्यूयॉकमधील राचेस्टर येथे राहू लागले आणि द नॉर्थ स्टार हे वृत्तपत्र सुरू केले. 

1848 -सेनेका फॉल्स येथील महिला हक्क अधिवेशनात भाषण केले. 

1855- आपली दुसरी आत्मकथा माय बॉन्डेज अन्ड माय फ्रिडम प्रकाशित. 

1860 - राष्ट्राध्यक्ष पदाचे उमेदवार अब्राहम लिंकन याचा निवडणूक प्रचार केला. 

1863 - केंद्रीय सैन्यात काळ्या लोकांच्या भर्तीसाठी संघर्ष. 

1868 - राष्ट्राध्यक्ष पदाचे उमदवार युलिसीस एस्‌ ग्रॅट यांच्या निवडणूक मोहिमेसाठी काम केले. 

1877 - डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबियाचे यूएस मार्शल नियुक्त. 

1881 - आपल्री तिसरी आत्मकथा द लाइफ ऑफ फ्रेडरिक डग्लस प्रकाशित. 

1884 - हेलन पिट्सशी लग्न. 

1889 - हैतीमध्ये अमेरिकेचे मंत्री म्हणन नियक्ती 

1895 - 20 फेब्रवारी रोजी हृदयविकाराच्या झटक्याने मत्य्‌ 


जागतिक घटनाक्रम 


1820 - मिसूरी करारानंतर मिसुरीला गुलामगिरीचे राज्य आणि मैनला गुलामगिरी मुक्त राज्य म्हणून मान्यता. 
1825 - एरी कालव्याचे बांधकाम पर्ण 

1831 -व्हर्जिनियात नॅट टर्नरने ग॒लामांच्या बंडाचे नेतत्व केले 

1835-हॅन्स र्त्रिचन अँडरसनने परीकथांचे पहिले पुस्तक प्रसिद्ध केले. 

1836 -टेक्सासमध्ये सॅन अटानियोमधील अलामोला वेढा. 

1841 - आच्छादलेली पहिली वाहने पश्चिम दिशेने निघाली. 

1844 - सॅम्युअल एफ्‌. बी मोर्सने टेलिग्राफचे सादरीकरण केले. 

1845 - आयर्लंडमध्ये बटाट्याचे दुर्भिक्ष्य 

1848 - कॅलिफोर्नियात सोन्याच्या शोधास सरुवात झाली 

1850 - काँग्रेसने ग॒लामगिरीचा कायदा मंज्र केला 

1857 -अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने गुलाम हे नागरिक नाहीत असा निर्णय दिला. 
1859-चार्ल्स डाविनचे पुस्तक ऑन द ओरिजन ऑफ स्पेशिस प्रकाशित झाले. 

1861 -अमेरिकेत नागरी युद्धास सुरुवात. 

1863 - मुक्तीचे घोषणापत्र जाहीर झाले. 

1865-नागरी युद्ध संपुष्टात आले. 

1869- ट्रान्स कॉटिनेंटल रेल्वेमार्गीद्वारे अमेरिकेचे पूर्व-पश्चिम किनारे जोडण्यात आले. 
1876 - अलेक्झांडर ग्रॅहॅम बेलने टेलिफोनचा शोध लावला. 

1881 -क्लारा बर्टनने अमेरिकेची रेड क्रॉस सोसायटी स्थापन केली. 

1884 - माक ट्वेनचे पुस्तक द अँडवेन्वर्स ऑफ हकतबेरी फिन प्रकाशित झाले. 

1885 - शिकागोमध्ये पहिली गगनचंबी दहा मजली होम इन्स्यरन्स इमारत तयार झाली. 
1886 - न्यूयॉकेच्या किनाऱ्यावर स्टॅच्यू ऑफ ल्रिबर्टीचे लोकार्पण 


